अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील 
निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा)/परिमंडळ अधिकारी, 
गट-ब (राजपत्रित) संवर्गात तात्पुरती तसेच तदर्थ 
पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत... 

छत्रपती संभाजीनगर विभाग : 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:-पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु AH, HATHA, Fag - ४०००३२. 
दिनांक:- ०६ सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ :-१) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दि.१२.०९.२०१६. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. वेपुर-२०१९/प्र.क्र.८/सेवा-९, दि.२०.०२.२०१९. 
३) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.१२, दि.०१.०८.२०१९. 
४ शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१. 
५) शासन अधिसूचना, सा.प्र.वि., महसूल विभाग वाटप नियम, दि.१४.०७.२०२१. 
६) शासन निर्णय, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., क्र.संकीर्ण-१०१७/प्र.क्र.१५६/ना.पु.१२, दि.१८.०४.२०२२. 
७) शासन अधिसूचना,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.,क्र.सेप्रनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ना.पु.१५, दि.२७.०३.२०२३. 
८) शासन निर्णय, सा.प्र.वि./१६-अ, क्र. दिव्यांग-२०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ, दि.२०.०४.२०२३. 
९) शासन आदेशा, सम क्रमांक, दि.३०.०८.२०२४. 


-: शासन आदेडा :- 


अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील खालील तक्त्यात नमूद पुरवठा निरीक्षक, गट-क 
(वेतनश्रेणी 5-१०: २९२००-९२३००) यांना निवडसूची सन २०२२-२३ व निवडसूची सन २०२३-२४ मधून निरीक्षण 
अधिकारी (पुरवठा)/परिमंडळ अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) (वेतनश्रेणी 5-१४: ३८६००-१२२८००) या संवर्गात 
शासन आदेशा, दि.३०.०८.२०२४ अन्वये पदोन्नतीच्या कोट्यातील Rad पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. 


२. आता, या आदेशाद्वारे संबंधित पदोन्नत अधिकाऱ्यांना या आदेशात नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून 
पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ. । श्री./ निरीक्षण वाटप केलेला महसूल | निरीक्षण अधिकारी / परिमंडळ 
क्र. | श्रीम. अधिकारी/परिमंडळ विभाग अधिकारी पदी पदोन्नतीनंतरची 
अधिकारी यांचे नाव पदस्थापना 
fae 2 3 8 | 
अ) नियमित पदोन्नती (६३) : 
णं श्री. | राहुल संजय खेडकर छत्रपती संभाजीनगर ता.खुल्ताबाद, 
जि.छत्रपती संभाजीनगर 
श्रीम. | सुमित्रा अण्णाराव ईलमले | छत्रपती संभाजीनगर ता.उदगीर, जि.लातूर 
श्रीम. | प्राची प्रतापराव ठाकूर छत्रपती संभाजीनगर ता.माजलगाव, जि.बीड 
४ | श्री. | ]ेख दादामियाचंदु छत्रपती संभाजीनगर ता.परतूर, जि.जालना 
५ | श्री. | बळीराम लिबाजी मुंडे छत्रपती संभाजीनगर ता. सिल्लोड, 
जि.छत्रपती संभाजीनगर 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


६ | श्री. | दीपक शिवाजी नागरगोजे | छत्रपती संभाजीनगर ता.परभणी, जि. परभणी 
७ | श्री. अर्पण नत्थुजी राऊत छत्रपती संभाजीनगर ता.जळकोट, जि.लातूर 
८ | श्री. | मदन बन्सी यादव छत्रपती संभाजीनगर __ ता.पैठण, 
जि.छत्रपती संभाजीनगर 
९ | श्री. | विकाससिंग मधूकर राजपूत | छत्रपती संभाजीनगर ता.मंठा, जि.जालना 
| १० | श्री. | अमोल सिध्देश्वर पाटील छत्रपती संभाजीनगर ता.निलंगा, जि.लातूर 
oy १ | श्रीम. | Sepylenaa aici =|. छत्रपती संभाजीनगर ता.छत्रपती संभाजीनगर, 
जि.छत्रपती संभाजीनगर 
१२ | श्रीम. | अफसाना जलिलमिया मुल्ला | छत्रपती संभाजीनगर ता. चाकूर, जि.लातूर 
१३ | श्रीम. | असमाबेगम समदानी गुलाम | छत्रपती संभाजीनगर ता.पाथरी, जि.परभणी 
१४ | श्रीम. | मनिषा तानाजी कोळगे छत्रपती संभाजीनगर ता. तुळजापूर, जि.धाराशिव 
१५ | श्री. | प्रविण अशोक काकडे छत्रपती संभाजीनगर ता. वैजापूर, 
जि. छत्रपती संभाजीनगर 
१६ | श्री. | तुकाराम गोविदराव छत्रपती संभाजीनगर ता.आंबेजोगाई, जि. बीड 
आरसुळे 
qo । श्रीम. | वैशाली विजय गंदिगुडे छत्रपती संभाजीनगर ता.देगळूर, जि.नांदेड 
१८ | श्रीम. | भावना अजाबराव जवंजाळ । छत्रपती संभाजीनगर ता. नायगाव, जि.नांदेड 
१९ | श्री. | राजाभाउ हरीश्चंद्र ढगे छत्रपती संभाजीनगर ता.परळी, जि.बीड 
२० | श्री. | महेश शालिकराव थेरे छत्रपती संभाजीनगर ता. बदनापूर, जि.जालना 
२१ | श्री. । श्रीकांत अरविद आडेपवार | छत्रपती संभाजीनगर ता. भोकर, जि. नांदेड 
२२ | श्री. | काकासाहेब पुंडलीक छत्रपती संभाजीनगर ता. सोयगाव, 
सावळे जि.छत्रपती संभाजीनगर 
२३ | श्री. | प्रितमकुमार लक्ष्मीकांत छत्रपती संभाजीनगर ता.गंगाखेड, ता.परभणी 
दोडल 
२४ | श्री. | नागार्जुन अशोक खैरे छत्रपती संभाजीनगर ता.लोहा, जि.नांदेड 
२५ | श्रीम. | सुजाता खुझाल मेश्राम छत्रपती संभाजीनगर ता. केज, जि.बीड 
२६ | श्री. | विनोद कृष्णाराव पावडे छत्रपती संभाजीनगर ता.कंधार, जि.नांदेड 
२७ | श्रीम. | शुभांगी रमेशपंत जवादे छत्रपती संभाजीनगर ता. अहमदपूर, जि. लातूर 
२८ | श्री. | निलेश रमेशराव राऊत छत्रपती संभाजीनगर ता. माहूर, जि. नांदेड 
२९ | श्रीम. | सुषमा रामदास मोहोड छत्रपती संभाजीनगर ता. बिलोली, जि.नांदेड 
३० | श्री. | शिवदास बगाजी गावडे छत्रपती संभाजीनगर ता.शिरूर कासार, जि.बीड 
३१ | श्री. | निलेश अमरसीग राठोड छत्रपती संभाजीनगर ता. किनवट, जि. नांदेड 
३२ | श्री. | दिनेश दिगांबर खंदारे छत्रपती संभाजीनगर ता. अर्धापूर, जि. नांदेड 
३३ | श्री. | निलेश गणपतराव छत्रपती संभाजीनगर ता. मुखेड, जि. नांदेड 
रोहणकर 
३४ | श्रीम. | प्रतिक्षा मनोहर लांडगे छत्रपती संभाजीनगर ता. रेणापूर, जि.लातूर 
३५ | श्री. | सचिन बाबुराव नन्नावरे छत्रपती संभाजीनगर ता. उमरी, जि. नांदेड 
३६ | श्रीम. | पोर्णिमा गजानन नेताम छत्रपती संभाजीनगर ता. वडवणी, जि.बीड 
३७ | श्री. | सतिश दिगांबर नाईक छत्रपती संभाजीनगर ता. पूर्णा, जि. परभणी 
३८ | श्री. | किरणकुमार aa छत्रपती संभाजीनगर ता. अंबड, जि.जालना 
खांडेभराड 
३९ | श्री. । रविंद्र पंजाबराव राठोड छत्रपती संभाजीनगर ता. नांदेड, जि.नांदेड 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


go | श्री. | अनिल विलासराव घुगे छत्रपती संभाजीनगर ता. हिंगोळी, जि. हिगोली 
४१ | श्रीम. | हेमा लक्ष्मणराव खाडे छत्रपती संभाजीनगर | ता. औंढा(नागनाथ), जि. हिंगोली 
४२ | श्रीम. | शितल रविद्र खडसे छत्रपती संभाजीनगर ता. पालम, जि. परभणी 
४३ | श्रीम. | शिल्पा नागोराव माळवे छत्रपती संभाजीनगर ता.कळंब, जि.धाराशिव 
४४ | श्रीम. | अश्विनी माधवराव पडोळे छत्रपती संभाजीनगर ता. आष्टी, जि.बीड 
४५ | श्री. | पांडुरंग गणपत हांडे छत्रपती संभाजीनगर ता.वसमत, जि.हिंगोली 
४६ | श्रीम. | हर्षाली दादाराव खडे छत्रपती संभाजीनगर ता.लोहारा, जि.धाराठिव 
४७ | श्रीम. | विद्या शोषराव राठोड छत्रपती संभाजीनगर ता.वाशी, ता.धाराशिव 
४८ | श्रीम. | प्रियंका निलकंठ धोटे छत्रपती संभाजीनगर ता. हिमायतनगर, जि. नांदेड 
४९ | श्रीम. | मनिषा नामदेव आस्कर छत्रपती संभाजीनगर ता.भूम, जि.धाराशिव 
yo | श्रीम. | सुमन संभाजी कऱ्हाळे छत्रपती संभाजीनगर ता. हादगाव, जि. नांदेड 
५१ | श्री. | सचिन अरविद बिराजदार | छत्रपती संभाजीनगर ता. उमरगा, जि. धाराशिव 
५२ | श्री. | नारायण शिवाजी काकडे छत्रपती संभाजीनगर ता.धारूर, जि.बीड 
५३ | श्री. | केलास काळूसिंग बहुरे छत्रपती संभाजीनगर ता.पाटोदा, जि.बीड 
५४ | श्री. | अमोल निवृत्ती घुगे छत्रपती संभाजीनगर ता. कळमनुरी, जि.हिंगोली 
५५ | श्री. | विझञाल ज्ञानोबा alec छत्रपती संभाजीनगर ता.सेनगाव, जि. हिंगोली 
५६ | श्री. | गजानन शिवलालमोरे छत्रपती संभाजीनगर ता. गेवराई, जि.बीड 
५७ | श्री. | सदानंद शिवाजी नाईक छत्रपती संभाजीनगर ता.भोकरदन, जि. जालना 
५८ | श्री. | गजानन महावीर अंबर छत्रपती संभाजीनगर ता. लातूर, जि.लातूर 
५९ श्रीम. | अनुराधा बळीराम पाटील । छत्रपती संभाजीनगर ता.फुलंब्री 

जि. छत्रपती संभाजीनगर 
go | श्री. | मिलिंद अनंता पराळे छत्रपती संभाजीनगर ता.परांडा, जि.धाराशिव 
६१ | श्रीम. | प्रियंका बालाजी बोरकर छत्रपती संभाजीनगर ता.औसा, जि.लातूर 
६२ | श्रीम. | सुरश्री अनिल मुदगळकर । छत्रपती संभाजीनगर ता.मानवत, जि.परभणी 
६३ | श्रीम. | कांचन नामदेवराव कांबळे । छत्रपती संभाजीनगर ता.गंगापूर, 

जि. छत्रपती संभाजीनगर 

ब) तदर्थ पदोन्नती (०७) : 

६४ | श्री. | लक्ष्मण प्रभाकरराव यादव | छत्रपती संभाजीनगर ता.घनसावंगी, जि.जालना 
६५ | श्री. समीर रमेश पोहाणे छत्रपती संभाजीनगर ता.मुदखेड, जि. नांदेड 
६६ | श्री. | प्रकाठा शिवाजी जाधव छत्रपती संभाजीनगर ता.जालना, जि.जालना 
६७ | श्री. शेखर भानुदास सुरडकर | छत्रपती संभाजीनगर ता.देवणी, जि. लातूर 
६८ | श्री. | अमोल प्रकाश बाहेकर छत्रपती संभाजीनगर ता. धाराशिव, जि.धाराशिव 
६९ | श्री. | भिमराव शामराव gas छत्रपती संभाजीनगर । ता. शिरूर अनंतपाळ, जि.लातूर 
७० । श्रीम. | मिना एकनाथ चव्हाण छत्रपती संभाजीनगर ता. जाफ्राबाद, जि. जालना 


३. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून व शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग/१६-ब, दि.०७.०५.२०२१ मधील सूचनांनुसार व सदर शासन निर्णय प्रकरणी 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिकेवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर तात्पुरती पदोन्नती 
देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 


४. सदर अधिकाऱ्यांना निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा)/परिमंडळ अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील 
तात्पुरती तसेच तदर्थ पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग/१६-अ, दि.२०.०४.२०२३ अन्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व 
गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नतीस मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या/तदर्थ स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या/तदर्थ पदोन्नतीच्या परिणामी 
संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


३) सदर पदोन्नतीचे पद गट-ब (राजपत्रित) असल्याने, सदर पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती (निवडसूची) 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहील. 


8) सरळसेवेच्या कोट्यात रिक्‍त असलेल्या पदावर देण्यात आलेली सदर तदर्थ पदोन्नती ही महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होतील तोपर्यंत राहील. दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास तदर्थ पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत 
करण्यात येईल. 


प्‌. पुरवठा निरीक्षक, गट-क या संवर्गातून निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब ॒या संवर्गात पदोन्नत 
झालेल्या अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या पदावर रूजू होवून कार्यभार स्विकारल्यानंतरच निरीक्षण अधिकारी 
(पुरवठा) (वेतनश्रेणी 5-१४: ३८६००-१२२८००) या संवर्गाच्या वेतनाचे लाभ अनुज्ञेय राहतील. 

६. म.ना.से. (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ वेतननिश्चितीसंबंधी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
दिनांक २०.०२.२०१९ मधील परिच्छेद १३ (4) नुसार सदर पदोन्नत अधिकारी यांनी विहित मुदतीत 
वेतननिश्चितीचा विकल्प देणे आवश्‍यक राहील. 


७. महसूल विभाग वाटप अधिसूचना, दि.१४.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सदर अधिकारी यांना महसूल 
विभागाचे वाटप करून त्यानुसार पदस्थापना देण्यात आली आहे. 


८. सर्व पदोन्नत अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी आदेशाच्या दिनांकापासून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर आदेश हेच कार्यमुक्‍तीचे आदेश असून संबंधित कार्यालयाने नव्याने 
कार्यमुक्ती आदेश निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही, त्यामुळे इतर कोणत्याही आदेशाची वाट न पाहता सर्व 
पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेल्या पदावर व ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 


९. संबंधित उप आयुक्त (पुरवठा)/जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी पदोन्नत 
अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतर त्यांचा रुजू अहवाल ॥80५॥१५.॥॥॥००७७५०५.॥ या ई मेल 
वर शासनास तात्काळ पाठवावा. 


१०. सदर आदेड़्ा निर्गमित केल्यानंतर, महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित 
अवधीतच, सदर अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या विहित 
कालावधीत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा "अकार्यदिन" 
(dies non) म्हणून गणला जाईल. 

११. संबंधित sare शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू नये. 
तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मुळ कार्यालयाने सदर 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारू नयेत. असे अर्ज सादर केल्यास अज्ञा अर्जाची दखल 
घेण्यात येणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२४/प्र.क्र.६०/ना.पु.१५ 

१२. शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२,दि.१२.०९.२०१६ अन्वये सदर 
पदोन्नत अधिकारी यांनी निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब संवर्गातील पदोन्नती नाकारल्यास त्यांचे नाव 
संबंधित निवडसूचीतून काढून टाकून पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता 
तिसऱ्या वर्षाच्या निवडसूचीत निरीक्षण अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठी पात्रता तपासण्यात येईल. 


१३. सदर अधिकाऱ्यांची निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील पदोन्नती ही सदर 
अधिकाऱ्यांविरुध्द प्रस्तुत आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरु झालेली नाही वा 
प्रस्तावित नाही, या धारणेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. त्यानुसार संबंधित उप आयुक्त (पुरवठा) यांनी 
खातरजमा करून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु वा प्रस्तावित असल्यास 
शासनास अवगत करावे. 


१४. संबंधित उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांनी उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त होणाऱ्या पुरवठा निरीक्षक, 
गट-क संवर्गातील पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अन्य निरीक्षण अधिकारी/पुरवठा निरीक्षक यांच्याकडे 
सोपविण्याची कार्यवाही आपल्या स्तरावरून तात्काळ करावी. 


१५. सदर आदेशान्वये पदोन्नती दिलेल्या पदांवर कार्यरत असणाऱ्या महसूल व वन विभागातील अधिकारी 
यांच्या सेवा, याच आदेझान्वये त्यांच्या मूळ महसूल व वन विभागास प्रत्यावर्तीत करण्यात येत आहेत. 
१६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९०६१३५४०७३९०६ असा आहे. सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ASMITA 
RAVINDRA PATIL ८ 
(अस्मिता पाटील) 
प्रति, कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
सर्व संबंधित अधिकारी. 


Digi igned by ASMITA RAVINDRA PATIL 
DN: =GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FOOD CIVIL 
SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 


९963790003 


BFFOB34255DD63550B37C8FBBB9 
\VINDRA PATIL 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
) अ.मु.स. (महसूल), महसूल व वन विभाग यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (अ.ना.पु. व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व विभागीय आयुक्त. 

) सर्व जिल्हाधिकारी. 
१०)सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बेलापूर, नवी मुंबई. 
११)सह सचिव, सा.प्र.वि./सेवा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
१२)सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा). 

)सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 

)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१५)सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१६)उप सचिव (ई-९), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७)निवड नस्ती, ना.पु.१५. 
पृष्ठ ५ पैकी ५ 


